मुंबई विद्यापीठामधील वरिष्ठ ग्रंथालय सहायक 
व कनिष्ठ ग्रंथालय सहायक या पदांबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, 
क्र. शुध्दीपत्रक संकिर्ण २३०९/प्र.क्र.१३५ /विशि-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक:- २४ जून, २०२४. 


वाचा:-१) शिक्षण, रोजगार आणि युवा सेवा विभागाचा शासन निर्णय क्रमांक एनजीसी १२७९/ 

१६४७७०/ XXXII(Cell) दिनांक १ ऑगस्ट,१९७९. 

२) शिक्षण आणि रोजगार विभागाचा शासन निर्णय क्रमांक एनजीसी १२८८/१४१८/विठशि-४ 
दिनांक २७ जुले,१९८९. 

३) उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचा शासन निर्णय क्रमांक एनजीसी १२९८/१७१०९/(४४६८)/ 
विशि-४ दिनांक ४ फेब्रुवारी,१९९९. 

४) उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचा शासन निर्णय क्रमांक एमयुएम २०१०/(७७/१०)/विशि-१ 
दिनांक २६ एप्रिल,२०१०. 

५) संचालक,उच्च शिक्षण यांचे पत्र क्रमांक युएनआय/२०२३/मुंवि/क.ग्रं.स./विशि-१/८३६६ 
दिनांक २४ जुले,२०२३. 


प्रस्तावना:- 

मुंबई विद्यापीठाला दिनांक १ ऑगस्ट, १९७९ च्या शासन निर्णयान्वये 56107 Assistant (Professional) 
५ पदे आणि Junior Assistant (Professional) २८ पदे मंजूर असल्याचे स्पष्ट होत आहे. सदर पदांची पदनामे 
विविध वेतन आयोग यामध्ये भिन्न-भिन्न दर्शविण्यात आली असून ती खालीलप्रमाणे आहेत :- 


क्र. । तिसरा वेतन आयोग । चौथा वेतन | पाचवा वेतन आयोग सहावा वेतन आयोग 
आयोग 
il Senior Assistant | ग्रंथपाल ग्रंथालय सहायक (Library | ग्रंथालय सहायक (Library 
(Professional) सहायक Assistant before १९७८) | Assistant before १९७८) 
2 | Junior Assistant | कनिष्ठ कनिष्ठ ग्रंथालय सहायक | कनिष्ठ व्यावसायिक 
(Professional) ग्रंथालय (junior library assistant) | सहायक 
सहायक 


०२. मुंबई विद्यापीठामधील शिक्षकेतर पदांचा आकृतीबंध दिनांक २६ एप्रिल,२०१० च्या शासन निर्णयान्वये 
सुधारित करण्यात आला आहे. त्यामध्ये सदर पदांची नामे अनुक्रमे वरिष्ठ ग्रंथालय सहायक- ७ पदे आणि कनिष्ठ 
ग्रंथालय सहायक-३३ पदे अशी दर्शविण्यात आली आहेत. वेतन आयोग आणि आकृतिबंधात कनिष्ठ व्यावसायिक 
सहायक आणि वरिष्ठ व्यावसायिक सहायक यांची पदनामे भिन्न-भिन्न दर्शविण्यात आली असली तरी त्यांची 
शैक्षणिक अर्हता, कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या यात बदल झाला नाही. सदर बाब विचारात घेऊन या संदर्भात स्पष्टीकरण 
देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः शुध्दीपत्रक संकिर्ण २३०९/प्र.क्र.१३५ /विशि-१ 


र मुंबई विद्यापीठाकरिता १९७९ पासून Senior Assistant (Professional) व Junior Assistant 
(Professional) या अभिनामाची पदे मंजूर आहेत. चौथ्या, पाचव्या आणि सहाव्या वेतन आयोगामध्ये सदर पदांची 
अभिनामे खालीलप्रमाणे नमूद करण्यात आली आहेत:- 


क्र. | तिसरा वेतन आयोग । चौथा वेतन | पाचवा वेतन आयोग सहावा वेतन आयोग 
आयोग 
| Senior Assistant | ग्रंथपाल सहायक | ग्रंथालय सहायक ग्रंथालय सहायक (Library 
(Professional) (Library Assistant | Assistant before १९७८) 
before १९७८) 
2 | Junior Assistant | कनिष्ठ ग्रंथालय | कनिष्ठ ग्रंथालय | कनिष्ठ व्यावसायिक सहायक 
(Professional) सहायक सहायक (junior library 
assistant) 


मुंबई विद्यापीठाकरिता दिनांक २६ एप्रिळ,२०१० च्या शासन निर्णयान्वये शिक्षकेतर पदांचा सुधारित 
आकृतीबंध मंजूर करण्यात आला आहे. त्यान्वये उपरोक्‍त संवर्गाचे नाव बदलून वरिष्ठ ग्रंथालय सहायक व कनिष्ठ 
ग्रंथालय सहायक करण्यात आले आहे, असे स्पष्ट करण्यात येत आहे.” 

हे शुध्दीपत्रक वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक अनौसं/२३३/आपुक दिनांक १९ एप्रिल,२०२४ 
अन्वये प्राप्त मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

हे शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०६२४१७३६२९६१०८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


AJIT MADHUKARRAO BAWISKAR 


(अजित बाविस्कर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत: 
१. मा. राज्यपाल, तथा कुलपती यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई 
२. मा. मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव / खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
३. मा. उप मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव / खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
४. मा. मंत्री, उच्च व तंत्रशिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
५. मा. प्रधान सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 
६. कुलगुरू, मुंबई विद्यापीठ, मुंबई. 
७. संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
८. संचालक, लेखा व कोषागारे, संचालनालय, मुंबई 
९. सर्व विभागीय सहसंचालक, उच्चशिक्षण 
१०. महालेखापाल (लेखापरिक्षा) महाराष्ट्र 9/2, मुंबई / नागपूर 


पृष्ठ ३ पैकी 2 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः शुध्दीपत्रक संकिर्ण २३०९/प्र.क्र.१३५ /विशि-१ 


११. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र 9/2, मुंबई/नागपूर 
१२. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई/ निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी 
१३. सर्व जिल्हा कोषागार कार्यालय 

१४. वित्त विभाग (आपुक), मंत्रालय, मुंबई 

१५. निवड नस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


